सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १२ ] 


मंगळवार , दिनांक १० एप्रिल २०१८ : चैत्र २० , शके १९४० 


[किंमत ०. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः- १) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक 

एसईसी- १०९६/सिआर- ३४/ ९६ /पीआर दि .१९/ ११/ १९९६ 
२ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रानिआ/जिपपंस- २०१८ / प्र.क्रं . १३/ का - ७ दि .०७ मार्च २०१८ 

आदेश 
क्रमांक / २०१८/ जिबी/ डेस्क - १/जिपपंसनि/सिआर-०९ - मा . राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांनी त्यांचे उपरोक्त आदेश दिनांक १९/ ११/ १९९६ अन्वये 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६२ चे कलम 
( ५७ ) पोटकलम ( ३) खंड ( अ ) खालील अधिकार प्रदान केल्यानुसार, तसेच 
महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूका घेणे ) नियम १९६२ 
चे कलम ५६ चे तरतुदीन्वये मी , अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी , नांदेड 
याद्वारे उक्त नियमांचे नियम ३० व ६० नुसार दिनांक ०६ एप्रिल २०१८ 
रोजी झालेल्या पंचायत समिती पोटनिवडणूकीत खालील पंचायत समितीवर 
निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या निर्वाचक 
गणातून निवडून आल्यामुळे, जाहीर करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नांव 


स्थायी पत्ता 


आरक्षणाचा तपशील 


निर्वाचक गण 
क्रमांक व नांव 


बिलोली 


खिरप्पावार सुरेखा व्यंकटराव 


६६- सगरोळी 


सर्वसाधारण 


मु . पो . सगरोळी ता . बिलोली 

जि . नांदेड 


लोहा 


उबाळे मजलसाबाई माधव 


मु . पो . मारतळा ता . लोहा 

जि . नांदेड 


८३- मारतळा 


सर्वसाधारण ( महिला) 


स्थळ:- नांदेड 
दिनांक :- ०९ / ०४/ २०१८ 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड 


औ. भाग - १ - अ ( असा .)- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


